“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एकछत्र 


योजनेंतर्गत दर्शनिका विभागास निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४२२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. 
संकिर्ण-८२२३/प्र.क्र.४२२/सां.का.४, १४ ऑगस्ट, २०२३ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. 
संकिर्ण-८२२३/प्र.क्र.४२२/सां.का.४, २ जानेवारी, २०२४ 
3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. 
दर्शनि-२०२३/प्र.क्र.४६/सां.का.२, दि. १५ मार्च, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपर्निर्दिष्ट क्र. २ येथील दिनांक २ जानेवारी, २०२४ रोजीचे शासन शुध्दीपत्रक 
अधिक्रमीत करण्यात येऊन उपर्निर्दिष्ट क्र. १ येथील १४ ऑगस्ट, २०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत खालील 
तपशिलानुसार दर्शनिका विभागास एकुण रुपये ७,९६,५३,१२०/- (अक्षरी रुपये सात कोटी शहाण्णव 
लाख AGU हजार एकडी वीस फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले काम रक्‍कम रुपये 
हिती दर्शनिका (गॅझेटियर) निर्मिती २,८४,९०,१०७/- 
२ । स्टोरी टेलिंग अँप निर्मिती १,४०,००,०००/- 
३ | दर्शनिका (गॅझेटियर) निर्मिती व प्रकाडान ३,७१,६३,०१३/- 
एकूण रुपये | ७,९६,५३,१२०/- 


या ऐवजी 
शासन निर्णय - “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत खालील 
तपशिलानुसार दर्शनिका विभागास एकुण रुपये ५,६६,८०,८७२/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी सहासष्ठ 
लाख ऐंशी हजार see) बहात्तर फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


AH.) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले काम रक्‍कम रुपये 
शिन दर्शनिका (गॅझेटियर) निर्मिती व प्रकाठान ४,२७,१३,६७२/- 
२ | राज्यातील हुतात्मा स्मारकांवर आधारीत | १,३९,६७,२००/- 
माहितीपटांची निर्मिती 
एकूण रुपये | ५,६६,८०,८७२/- 


असे वाचावे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४२२/सां.का.४ 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२९१४१५५६९७२३ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by MAHESH KISAN WAVHAL 

M A H F S H K| SA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a5f6330d58102c34226358d9eb88eeaac7 5f0fd9db44b648f 
c5f6dc90d3ca6a2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


WAVHAL य यील 
(महेश किसन वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री, कौशल्य विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. उप सचिव (सां.का.२, ४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मर्या., 
गोरेगांव, मुंबई 
१९. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 
२०. कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई 
२१. अवर सचिव, सां.का.२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 
यांना विनंती करण्यात येते की, उपर्निदिष्ट क्र. १ अन्वये देण्यात आलेला अतिरिक्‍त निधी अर्थसंकल्प 
कार्यासनाकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. 
२२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 
यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद नियंत्रण अधिकाऱ्यांना बीम्स 
प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२९. निवडनस्ती, सां.का.४. 


Cc “० A WO 
4 


4 


पृष्ठ २ पैकी २ 


